सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत औरंगाबाद 
येथे विभागीय स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या १००० 
विद्यार्थी क्षमतेच्या मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय 
वसतिगृहाचे नामाधिकरण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.२१९/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २००३ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग,क्र. बीसीएच-२००५/ 
प्र.क्र. ५४४/मावक-४, दिनांक २८ जून,२००७. 
२. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/शिक्षण /१००० क्षमता मुलांचे शावगु-औबाद 
/डॉ.बा.आं. यांचे नाव देणे/२०२२-२३/का-५आ/पुणे दिनांक १३.३.२०२३ 

प्रस्तावना :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुलामुलींच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी 
राज्यात शासकीय वसतिगृहाची योजना राबविण्यात येते. शासकीय वसतिगृहाच्या योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील दिनांक २८ जून, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये मुंबई,पुणे,जाशिक,औरंगाबाद, अमरावती, 
नागपूर आणि लातूर या विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी १००० विद्याथी क्षमतेची (२५० विद्याथी क्षमतेची 
प्रत्येकी ४ युनीट) प्रत्येकी एक अशी एकूण ७ नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. औरंगाबाद येथे विभागीय स्तरावरील १००० विद्यार्थी क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलांसाठी शासकीय 
वसतिगृह सुरू करण्यात आले असून सदर झासकीय वसतिगृहाचे नामाधिकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत औरंगाबाद येथील विभागीय स्तरावरील 
मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह,किलेअर्क,औरंगाबाद या वसतिगृहाचे “महामानव डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर १००० मुलांचे शासकीय वसतिगृह, किलेअर्क,औरंगाबाद ” असे नामाधिकरण करण्यात येत आहे. 
त्यानुषंगाने आवऱ्यक ती कार्यवाही आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी करावी. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०८२२१७५६१२६७२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356 
798e6c9cf27e4353d60e51, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
A H | R F serialNumber=FD9B93035F4DA174CO04FA71634FE1F6AA493 
C78A5335F98565 1F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.२१९/शिक्षण-२ 


४. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

६.मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई, 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महासंचाळनालय, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

११. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे, 

१२. सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सर्व), सा.न्या.व वि.स.विभाग, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई 
१३. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद, 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद, 

१५. सहायक संचालक, (वित्त व लेख),प्रादेशिक Surya, Past कल्याण विभाग यांचे कार्यालय,औरंगाबाद 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

१७. निवडनस्ती (शिक्षण- २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


